महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः उपसं (विवले)- २०२१/व व से कर/०४/२३१ 


उपसंचालक, (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, 


वाय,ए-१, अतिरिक्‍त शॉप कम गोडाऊन, एपीएमसी मार्केट,सेक्टर-१९ बी, वाशी, नवी मुंबई-४०० Woy, 


दिनांक : २२ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- 
१ शा.प.वि.वि.क्र. मराळॉ २०१०/प्र.क्र.१३९/लॉटरी-२,दिनांक:२३ डिसेंबर,२०१०. 
२) मा. आयुक्त, अ.ब.व wot, वि.वि. यांचे पत्र क्र. ATS २०१०/प्र.क्र.१३९/लॉटरी-२ 
दि.३०.१२.२०१०. 
3) अवर सचिव तथा उपसंचालक राज्य लॉटरी, वि. वि. यांचे पत्र क्र. मरालॉ २०१७/प्र.क्र.५२/ 
लॉटरी-२, दि.०४.०९.२०१७ व समक्रमांक दिनांक ०८.०९.२०१७. 


महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत पुढील लॉटरी योजनांची विक्री करण्यात येते. 


अ. । राज्यांचे नाव प्रवतकांचे नांव लोटरीचा प्रकार लाटरी सोडतींची 
क्र. संख्या 
| महाराष्ट्र AGA AERTS राज्य लॉटरी | पारंपारिक पेपर लॉटरी २३ 


महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यात विक्री करण्यात आलेल्या लॉटरीच्या योजनांची यादी प्रसिध्द 
करणे आवश्‍यक आहे. दिनांक २५/०१/२०२१ ते दिनांक ३१/०१/२०२१ या कालावधी मध्ये महाराष्ट्र 
राज्यात विक्री करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकृत लॉटरी योजनांच्या ज्या सोडती काढण्यात 
येणार आहेत त्या योजनांचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट - अ - मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. परिशिष्ट - 
अ - मधील लॉटरी योजनांच्या तिकीट विक्रीवर वस्तू व सेवा कर अधिनियम -२०१७ अन्वये प्रचलीत 
दरानुसार वस्तू व सेवा कर वसूल करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः उपसं (विवळे)- 2029/d व से कर/०४/२३१ 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२५११४५५४११०५ असा आहे. 


सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Sukhadev Bhagwat Balame 

1 h a eV DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Finance 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f3823c1897fcf5f344 1 260a1 e8afff9b61dd67a905b 


Bhagwat Balame sees cen mer 
( सु.भा. बलमे ) 
उपसंचालक, (वित्त व लेखा), 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 


प्रत माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव, 

१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय , मंत्रालय, मुंबई 
) मा. वित्तमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव, गृह विभाग 

) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, म.व व.वि.(महसूल) 

) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 
ae 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई 


£39) 


S 


SS 


vo 


qo) अवर सचिव तथा उपसंचालक, राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई 
११)आयुक्त, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, मुंबई 
१२)सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 
93) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
) 
) 
) 


q8) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१५) पोलीस आयुक्त (सर्व ) 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी, 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी या परिपत्रकास जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांमार्फत 
व्यापक प्रसिध्दी दयावी. 

१७) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

१८)सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

१९) सर्व लॉटरी विक्रेते /लॉटरी संघटना 

20) निवड नस्ती, लॉटरी कर / वस्तू व सेवा कर शाखा 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः उपसं (विवळे)- 2029/d व से कर/०४/२३१ 


परिशिष्ट -अ. 
अनु | महाराष्ट्र राज्य पारंपारिक लॉटरी सोडत योजनेचे सोडतीचा | सोडतीचा | सोडतीची 
क्रमांक | नांव वार दिनांक वेळ 
a | महाराष्ट्र सागरलक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (सोमवार) । २५.०१.२०२१ | 8.94 pm 
2 | महाराष्ट्र गजलक्ष्मी सोम साप्ताहिक लॉटरी (सोमवार) | २५.०१.२०२१ | ¥.84 pm 
3 | गणेडलक्ष्मी भाग्यशाली साप्ताहिक लॉटरी (सोमवार) । २५.०१.२०२१ | 4.00 pm 
४ | महाराष्ट्र सहयाद्री धनलक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (सोमवार) | २५.०१.२०२१ | 4.94 pm 
५ | महाराष्ट्र अक्षय साप्ताहिक लॉटरी (बुधवार) । २७.०१.२०२१ | ४.१५७॥ 
६ | महाराष्ट्र गजलक्ष्मी बुध साप्ताहिक लॉटरी (बुधवार) । २७.०१.२०२१ | ४.४५७॥ 
७ | गणेडलक्ष्मी विजयी साप्ताहिक लॉटरी (बुधवार) । २७.०१.२०२१ | 4.00 pm 
८ | महाराष्ट्र सहयाद्री विजयालक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (बुधवार) । २७.०१.२०२१ | 4.94 pm 
९ | महाराष्ट्र आकर्षक पुष्कराज साप्ताहिक लॉटरी (गुरुवार । २८.०१.२०२१ | ¥.94 pm 
१० | महाराष्ट्र गजलक्ष्मी गुरु साप्ताहिक लॉटरी (गुरुवार | २८.०१.२०२१ | ४.४५७॥ 
११ | गणेशलक्ष्मी गौरव साप्ताहिक लॉटरी (TEAR) | २८.०१.२०२१ | 4.00 pm 
१२ | महाराष्ट्र सहयाद्री दिपलक्ष्मी साप्ताहिक alert (GEAR) | २८.०१.२०२१ | 4.94 pm 
१३ | महाराष्ट्र वैभवलक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (शुक्रवारो | २९.०१.२०२१ | 8.94 pm 
१४ | महाराष्ट्र गजलक्ष्मी आकर्षक साप्ताहिक लॉटरी (शुक्रवार) | २९.०१.२०२१ | ४.४५७॥ 
१५ | गणेशलक्ष्मी धन साप्ताहिक लॉटरी (शुक्रवारो | २९.०१.२०२१ | 4.00 pm 
१६ | महाराष्ट्र सहयाद्री राजलक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (शुक्रवारो | २९.०१.२०२१ | 4.94 pm 
१७ | महाराष्ट्रलक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (TAR) । ३०.०१.२०२१ | 8.94 pm 
१८ | महाराष्ट्र गजलक्ष्मी as साप्ताहिक लॉटरी (शनिवार) | ३०.०१.२०२१ | ४.४५७॥ 
१९ | गणेशललक्ष्मी समृध्दी साप्ताहिक लॉटरी (ठानिवार) । ३०.०१.२०२१ | 4.00 pm 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः उपसं (विवळे)- 2029/d व से कर/०४/२३१ 


अनु । महाराष्ट्र राज्य पारंपारिक लॉटरी सोडत योजनेचे | सोडतीचा | सोडतीचा | सोडतीची 
क्रमांक | नांव वार दिनांक वेळ 

२० | महाराष्ट्र सहयाद्री प्रभालक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (TF) | 30.09.2029 | 4.94 pm 

२१ | महाराष्ट्र मोहिनी साप्ताहिक लॉटरी (रविवार) । ३१.०१.२०२१ | 8.94 pm 

२२ । महाराष्ट्र गजलक्ष्मी साप्ताहिक लॉटरी (रविवार) । ३१.०१.२०२१ | 8.84 pm 

२३ | गणेशलक्ष्मी वैभव साप्ताहिक लॉटरी (रविवार) | ३१.०१.२०२१ | 4.00 pm 


टिप : दिनांक 24.09.2029 रोजी राष्ट्रीय सुट्टी असल्याने सदर दिवशी महाराष्ट्र राज्याच्या लॉटरी सोडती 
काढण्यात येणार नाहीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


